सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा व 
पलूस तालुक्यातील एकूण १२ रस्त्यांची 
प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. २६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ मार्च, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे)/का-२/रेशा/९७/५१७८/२०१९, दि.०२/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सांगली 
जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा व पळूस तालुक्‍यातील एकूण १३ रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सांगळी यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नरत करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, सांगळी यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (fe AT.) क्रमांक 
जिल्हा हद्द गिरजवडे शिरसी इतर (०/०० ते ७/००) | २४.६०० प्रमुख 
मानकरवाडी अंत्री खुर्द तडवळे जिल्हा ७.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
बिऊर रस्ता. मार्ग मार्ग-१११ 
& 
इतर (०/०० ते ६/४००) 
जिल्हा ६.४०० कि.मी. 
मार्ग 
षु 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. २६/नियोजन-२ 


इतर | (०/०० ते ११/२०० 
जिल्हा ११.२०० कि.मी. 
मार्ग 
८ 
रा.मा.क्र.१४४खुजगांव खिरवडे इतर (०/०० ते १०/५००) प्रमुख 
२. हातेगांव अंबाबाईवाडी वाण्याचीवाडी जिल्हा १०.५०० कि.मी. | १०.५०० जिल्हा 
दिपकवाडी गवळेवाडी सय्यदवाडी मार्ग कि.मी. मार्ग-११२ 
रस्ता. २१ 
३. शित्तुर जिल्हा हद्द पासून आरळा इतर । (0/00 ते १५/२००) | १५.२०० प्रमुख 
येसलेवाडी गुढे ते सातारा जिल्हा हद्द जिल्हा | १५.२०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. मार्ग मार्ग-११३ 
०१ 
रा.मा.क्र.१५९ पासून वाकुर्ड खुर्द इतर | (०/०० ते ९/६००) | २१.४०० प्रमुख 
४. शिंदेवाडी मांगरूळ मोरेवाडी बेलेवाडी जिल्हा १०.५०० कि.मी. । कि.मी. जिल्हा 
तडवळे शिराळा रस्ता. मार्ग मार्ग-११४ 
१० 
इतर | (०/०० ते ११/८००) 
जिल्हा १०.५०० कि.मी. 
मार्ग 
१४ 
शिराळा तालुका हद्द (इंग्रळखिंड) ग्रामीण | (०/०० ते २/९००) | १८.०९० 
५. | शहोखरवाडी ऐतवडे बुद्रुक कर्मवीर मार्ग २.९०० कि.मी. । कि.मी. प्रमुख 
हायस्कूल वशी UA कुंडलवाडी ते ८ जिल्हा 
जिल्हा हद्द (वारणानदी) रस्ता. ग्रामीण | (०/०० ते 2/00) मार्ग-११५ 
मार्ग २.९०० कि.मी. 
७ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/९०० 
मार्ग १.९०० कि.मी. 
८ 
ग्रामीण =| (०/०० ते २/६०० 
मार्ग २.६०० कि.मी. 
१२८ 
प्रजिमा 
क्र.७५ची १.५०० कि.मी. 
अंतर्भुत 
लांबी 
ग्रामीण =| (०/०० ते १/५०० 
मार्ग २.६०० कि.मी. 
३८९ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. २६/नियोजन-२ 


प्रजिमा 
क्र.१३ची १.०० कि.मी. 
अंतर्भुत 
लांबी 
इतर (०/०० ते ५/७९०) 
जिल्हा ५.७९ कि.मी. 
मार्ग 
३४ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/२००) 
मार्ग १.२०० कि.मी. 
२२१ 
PLOY करंजवडे ठाणापुडे देववाडी इतर । (५/००ते १६/८००) | १५.०० प्रमुख 
काखे पुलाजवळ कोल्हापूर जिल्हा हद्द | जिल्हा | ११.८०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. मार्ग मार्ग-११६ 
32 
ग्रामीण | (0/00 ते 2/00) 
मार्ग २.०० कि.मी. 
१०१ 
रा.मा.१५९ | १.६००कि.मी. 
मधील 
अंतर्भुत 
लांबी 
ग्रामीण ०.८०० कि.मी. 
मार्ग 
३८ 
इतर । (५/५०० ते ८/५००) 
जिल्हा ३.०० कि.मी. 
मार्ग 
२५ 
शिरगांव वाळवा अहिरवाडी गोटखिंडी इतर (०/०० ते २२/४००) | २२.४०० प्रमुख 
भडकंबे बहादूरवाडी कणेगांव रस्ता . जिल्हा | २२.४०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
मार्ग मार्ग-११७ 
४१ 
जिल्हा हद्द कोळे नरसिहपूर शिरटे इतर । (०/०० ते १०/६६० | १०.६६ प्रमुख 
बिचुद ताकारी ते रा.मा.१५० ला जिल्हा | १०.६६० कि.मी. किमी. जिल्हा 
मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-११८ 
३८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. २६/नियोजन-२ 


९. रा.म.मा.क्र.४ ते कणेगांव Brita इतर । (०/०० ते १३/१००) | १३.०० प्रमुख 
दुधगांव रस्ता. जिल्हा । १३.१०० कि.मी. | fA. जिल्हा 
मार्ग मार्ग-११९ 
8३ 
7 येळावी भुवनेश्वरीवाडी माळवाडी इतर । (०/०० ते १०/००) | १०.०० प्रमुख 
रस्ता. जिल्हा १०.००कि.मी. । कि.मी. जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१२० 
८४ 
शि १. । वसगडे खटाव ब्रम्हनाळ सुखवाडी इतर । (०/०० ते २०/६१०) | २०.६१० प्रमुख 
चोपडेवाडी भिलवडी रस्ता. जिल्हा २०.६१० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१२१ 
८५ 
१२. | येळावी भिलवडी स्टेशन वसगडे इतर (०/००ते १३/५००) | 93.400 प्रमुख 
इजिमा ८६ रस्ता. जिल्हा १३.५०० कि.मी. । कि.मी. जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१२२ 
८६ 
एकूण १९४.९६ 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत १९४.९६० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७३२.६६० -- १९४.९६०) म्हणजेच 
२९२७.६२० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १६१.८५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(२२३७.२५० - १६१.८५०) म्हणजेच २०७५.६७० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत ३३.११० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (६१०६.६२० - ३३.११०) म्हणजेच ६०७३.५१० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०६१६१५२३६८१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Prashant 


Pi , 
postalCode=400032, st=Maharash| 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d52614 
Vi naya krao Patil 3e814db5f8c505422af66a5628314537 

in kra I 
Date: 2019.03.06 16:17:16 +05'30 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. २६/नियोजन-२ 


2) 


G ८४ 


vo 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,सांगली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


